महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण विकास आयोगाच्या (Aes ) 
कामकाजाकरिता व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११९/वि शि ५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक - १५/११/२०२२ 
वाचा - उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.६६/ वि शि ५, दिनांक १०/१२/२०२१ 
प्रस्तावना - 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ ,मधिल कलम (११७६ मध्ये,महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व 
विकास आयोग स्थापन करण्यात येईल sai तरतुद आहे या तरतुदीनुसार.उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय 
दिनांक १०/१२/२०२१ अन्वये महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग स्थापन करण्यात आला आहे .महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ ,मधिळ कलम (२)७७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची 
कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी एक व्यवस्थापन मंडळ असेल अशी तरतूद आहे . 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण विकास 
आयोगाची कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी "व्यवस्थापन मंडळ" स्थापन करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
या संदर्भात शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ ,मधिल कलम (२)७७ मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र राज्य 
उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी व्यवस्थापन मंडळ स्थापन करण्यात येत आहे 


महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या व्यवस्थापन मंडळाची रचना खालील प्रमाणे असेल . 


(क) उच्च व तंत्रशिक्षण, मंत्री हबया 

(ख) उच्च व तंत्रशिक्षण, राज्यमंत्री उपाध्यक्ष 

(ग) सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सदस्य 

(घ) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला राष्ट्रीय व जागतिक सदस्य 
कीतीचा ख्यातनाम शिक्षणतज्ञ 


(ड) सल्लागार, नियोजन व समन्वयन सदस्य 
(च) सल्लागार, दर्जा व गुणवत्ता हमी सदस्य 
(छ) सल्लागार मुक्‍त शिक्षण खोत व अध्यापक प्रशिक्षण सदस्य 
(ज) सल्लागार, नेटवर्कींग व पूरक सेवा सदस्य 
(झ) सल्लागार, वित्तव्यवस्था व साधनसंपत्ती निर्मिती सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११९/ fa शि ५ 


((ञ) सल्लागार, परीक्षा व मूल्यमापन सदस्य 
(ट) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला एक नामांकित उद्योगपती. सदस्य 
(ठ) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला सार्वजनिक विद्यापीठाचा एक कुलगुरु सदस्य 
(©) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला वित्त लेखांकन, विधि क्षेत्रातील सदस्य 
व इतर संलग्न क्षेत्रातील एक 
(ढ) व्यावसायिक तज्ञ (ढ) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला गुणवत्ता प्रमाणित सदस्य 
राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेची अ श्रेणी अधिस्वीकृतीप्राप्त 
महाविद्यालयाचा एक प्राचार्य 
(ग) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला, विद्यापीठामधीळ किंवा सदस्य 
महाविद्यालयामधील एक प्राध्यापक 
(त) संचालक, उच्च शिक्षण सदस्य 
(घ) संचालक, तंत्रशिक्षण सदस्य 
(द) आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य सचिव 


३. मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांच्याकडून महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या व्यवस्थापन 
मंडळावर नामनिर्देशित करावयाच्या सदस्यांबाबत स्वतंत्र आदेशा काढण्यात येतील. 

४. व्यवस्थापन मंडळावरील सल्लागारांची निवड व नियुक्‍ती, राज्य शासनाने राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या 
आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल. 

ष्‌. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ ,मधीळ (२)७७कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे 
आयोगाला विद्यापीठाच्या कामकाजाच्या व्यवस्थानातील कोणतीही कार्यकारी स्वरुपाची कामे पार पाडण्याचा 
अधिकार मिळणार नाही. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/॥५/.॥॥७॥७७५॥॥.५०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१११५१७१३२४७५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AJIT MADHUKARRAO 
BAWISKAR 


(अ.म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, मलबार हिल मुंबई. 
२.मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११९/ वि शि ५ 


४.मा.मंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५.मा.विरोधी पक्षनेता , विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६.मा.विरोधी पक्षनेता , विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. स्वीय सहाय्यक , मुख्य सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 

८. स्वीय सहाय्यक, प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९.राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान, मुंबई 

१०. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे. 

११. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, पुणे. 

१२. प्रधान सचिव , विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


